अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, धुळे यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय- क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.५६/जवि 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २७.११.२०१८ 
प्रस्तावना: 


सरदार सरोवर प्रकल्प (स्थापत्य व पुनर्वसनाची कामे) यासाठी - (४८०१ ३७४२) आणि 
गुजरात राज्याचा हिस्सा (महाराष्ट्राच्या हिळऱ्यापोटी) यासाठी - (४८०१ ३७६९) असे दोन संगणक 
सांकेतांक (CRC code) अस्तीत्वात आहेत. या दोन संगणक सांकेतांकासाठी कार्यकारी 
अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार हे आहरण व संवितरण अधिकारी आहेत. 
सद्य:स्थितीत या संगणक सांकेतांकांचे नियंत्रण अधिकारी अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन 
मंडळ, सातारा (अर्थसंकल्पिय प्रकाहनात अधीक्षक अभियंता, कोयना बांधकाम मंडळ, सातारा 
यांचे नाव नियंत्रण अधिकारी असे नमूद) हे आहेत. नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार या 
कार्यालयाचे आर्थिक नियंत्रण अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांच्याकडे 
सोपविण्यासाठी प्रचलित संगणक सांकेतांक आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच ठेवून केवळ 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (B.D.S.) नियंत्रक अधिकारी (CO) म्हणून ००८७- अधीक्षक 
अभियंता, कोयना बांधकाम मंडळ, सातारा यांचेऐवजी ००७४- अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, धुळे यांना "नियंत्रक अधिकारी" घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांना, "लेखाशिर्ष ४८०१ ३७४२- 
५३ (मोठी बांधकामे), सरदार सरोवर प्रकल्प, लेखाशिर्ष ४८०१ ३७६९-५३ (मोठी बांधकामे) 
गुजरात राज्याचा हिस्सा, सरदार सरोवर प्रकल्प, लेखाशिर्ष ४८०१ ३९५६ (संचालन व प्रशासन) 
सरदार सरोवर प्रकल्प व ४८०१ ३८५८-५२ (यंत्रसामग्री व साधनसामग्री) सरदार सरोवर प्रकल्प" 
या लेखाशिर्षांसंदर्भात सर्व अनुषंगिक कार्यवाहीकरिता "नियंत्रक अधिकारी" घोषित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३७९/ १८/ कोषा-प्रश्ञा-५, 
दिनांक १२.१०.२०१८अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.५६/जवि 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८११२७१६०२३६७७२७ 
असा आहे.हा आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources 
Nn y a Nn e (0 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c6c9c3f1 17cf64b38033df6ee6 1 08697532342ef3db994d 
443607916435f8516, 


A serialNumber=857832272f9c6e57a4d7 2f8a22cf4 1 cccb1¢816e73 
Nn a Nn a a g a e 74da487ed5ee3e377def65, cn=Dnyandeo Ananda Bagade 
Date: 2018.11.27 16:09:19 +05'30' 
(ज्ञा. आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 


१. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
२. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

३. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 

४. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 

५. अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 

६. अधीक्षक अभियंता, सातारा सिचन मंडळ,सातारा 

७. कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार 

८ 

९ 


. स्वीय सहायक, सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
. स्वीय सहायक, मुख्य अभियंता (जसं) व सह सचिव , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 
१०.अर्थशाखा-१ व २ , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. जलविद्युत संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


